गीत राधेय 


(कर्णाच्या 511901100101 गीतें) 





- १५ जानेवारी १९६४ 
- ऑक्टोबर १९८६ वर्षी वैद्यकिय 
- सप्टेंबर १९८९ वर्षी इंडियन 
आँफ नंंच्युरोपथी (निसर्गोपचार) 
= जानेवारी १९९१ वर्षी 
एम. डी. पदवी. 
- २००१९ वर्षी 'इंटरनॅशनल 
पब्लिशींग हावस” नवी 
- २००९ वर्षी 'इंडियन मॅडीकल 





गीत राधेय 


( व्छर्णाच्या जीवनावरील îê ) 


डॉ. पद्मनाभ वा. राताबोली 


संजना पब्लिकेशन्स 
सांगें -गोवा 


Geet Radhey 


(collection of songs on life of Karna) प्रकाशन क्रमांक: 18 
by Dr. Padmanabh V. Rataboli 
H. No. 1605, HaliWada टायप सेटींग: 
Britona-Bardez,Go0a अर्चना-अशोक 
e-mail:rataboli_padmanabh(Drediffmail.com 
cell: 9822386283 मुद्रकः 

बांदेकर ऑफसेट 
पहिली आवृत्ती: 2012 कुडचडें- गोवा 
© सौ. शैलजा प. राताबोली मुखचित्र: श्री विश्वेश नाईक 
प्रकाशक: किंमत: रु. २१२/- 


सजना पब्लिकेशन्स 


39, दत्तवाडी, सांगें-गोवा 403 704 
sanjanapublications(Dyahoo.in 


माझ्या बालपणी राधेय कर्णाच्या पराक्रमाच्या गोष्टी सांगणार्‍या 
माझ्या परमप्रिय Surg - 
स्व. श्रीमती इंदिराबाई यार भेंडे 
ह्यांच्या पवित्र स्मृतीस ही कर्णणीतांची भेट अर्पण 


- डॉ. पद्मनाभ वा. राताबोली 


و 


22 





ET OS Tosco ٠۳ا‎ 


۲ त 


ॐ चैतन्य श्री कामाक्षी देव्यै नम: 


“महारथी कर्ण" ह्या महाभारतातील अमर व्यक्तिमत्वाने मी लहानपणापासून अत्यंत प्रभावित झालो होतो. 
त्यात भर पडली ती बारावीत असताना मी वाचलेल्या *मृत्युंजय' कादंबरीतील कर्ण जीवनावरील आधारीत 
कथानकाची. त्याच दरम्यान “गीत रामायण'व “गीत महाभारत” ह्या काव्य रचना मला आकर्षित करून गेल्या. 
मनात एक कठीण विचार आला. दानशूर कर्णाच्या जीवनावर आधारीत एक काव्य करायचा प्रयत्न केला तर? 
काम सोपं नव्हतं. पण मनात निर्धार पक्का केला. विचारांचं रुपांतर कृतीत झालं. कर्ण जीवनावरील विविध 
प्रसंगांचा अभ्यास केला. आनी त्यानुसार श्रीकृष्ण कृपेने एक एक गीत घडत गेलं. 

१९८४ वर्षी पूर्ण झालेलं हे काव्य दूर्दैवानं कपाटाच्या एका कोपऱयात पडून राहिलं. २०१० वर्षी अचानक 
मला ते “सापडलं. आणि ते प्रकाशित करण्याचं मी मनी ठरवलं. पण तरीही एक वर्षभर ते काम राहूनच गेलं. 
अन अलिकडेच २०११ वर्षी सहज एका समारंभाच्या वेळीं माझे मावसभाऊ श्री. दिनेश मणेरकर ह्यांच्या समोर 
बोलता बोलता ह्याचा उल्लेख झाला. संजना पब्लिकेशन्स तर्फे “गीत राधेय” प्रकाशित करण्याचा मनोदय 
दिनेशनी व्यक्त केला. आणि मी तो लगेच उचलून धरला. तब्बल २८ वर्षांनंतर ह्या कर्ण गीतांना पूनर्जन्म दिल्या 
बद्दल मी त्यांचा शतषः आभारी आहे. अनेक वर्षांनी ह्या रचना पुन्हा वाचल्या नंतर माझ्या हातून हे कर्ण 
जीवनावरील २५ गीतांचं काव्य घडलं ह्याचं मलाच आश्चर्य वाटतं. वयाच्या विसाव्या वर्षी रचलेलं हे गीत 
कथानक आता प्रकाशित होतंय ही परमेश्वराची इच्छा. 


गीत राधेय / 5 


ह्या काव्यातील प्रत्येक गीताच्या जोडीला त्या गीताच्या प्रसंगानुरूप एक चित्र रेखाटलं गेलं आहे. ही 
सुंदर कल्पना श्री. दिनेशची. ती चित्रस्वरुपात आणली माझे स्नेही श्री विश्वेश नाईक ह्यानीं. “गीत राधेयला' 
सुंदर मुखपृष्ठ देण्याचं काम ही त्यांचच. त्यांचे मनापासून अनेक, आभार. 


काव्य घडून चालत नाही. ते लोकां समोर संगीत रुपाने आलं पाहिजे. हे काव्य संगीतबद्ध करून लोकां 
समोर आणणं आतां बाकी आहे. बघू, ही इच्छापूर्ती होते की नाही. श्रीकृष्ण कृपे शिवाय हैं काव्य घडणं अशक्‍य 
होतं.... नमो भगवते वासुदेवाय! 


डॉ. पद्मनाभ वा. राताबोली 


गीत राधेय / 6 


गीत राधेय 


अनेक तपांपूर्वी मथुरेला राजा शूरसेनाचं राज्य होतं. मारिषामाता त्यांची राणी. राजानीं 
आपल्या पुत्रहीन आतेभाऊला भोजपूरीच्या राजा कुंतिभोजाला आपलं पहिलं अपत्य देण्याचं 
वचन दिलं होतं. ठरल्याप्रमाणं पृथा देण्यांत आली. तीच ती कुंती. एके दिवशी दुर्वासक्रषी 
भोजपूरीला आले. त्यांना तपाच्या जोरावर पंचमहाभूतांना दास करायचे होते. त्यांची सेविका 
म्हणून कोवळ्या कुंतीला त्यांच्या पर्णकुटीत ठेवण्यात आले. चांगल्या दहा महिन्यानंतर दुर्वासांना 
यश लाभलं. कुंतीवर खुश होऊन त्यानीं मंत्राचे शब्द कुंतीला अर्पण केले. ते म्हणाले, “कुंती, 
तूं ज्या ज्या शक्तीचे मंत्र म्हणून स्मरण करशील, ती शक्ती मानव रूपात क्षणात येऊन तुझ्या 
पोटी आपल्यासारखाच तेजस्वी पुत्र निर्माण करून जाईल.” दुर्वास निघून गेले. एके रविवारी 
सौधावर एकटीच असता कुंतीने सूर्यदेवाचं चिंतन करून डोळे मिटले. कौमार्यावस्थेतच कुंतीला 
तेजस्वी पुत्र झाला. धात्री नांवाच्या दासीलाच हे तिचे रहस्य माहित होते. नऊ मासांनी 
लुसलुशीत बाळाचा जन्म झाला. महालाच्या चोर भुयारातून भावनेचे अश्रू पुशीत कुंतीने धात्री 
समवेत अश्वनदी गाठली व त्या कोवळ्या अर्भकाला पेटीत बंद करून लाटांवर सोडले. 
अश्वनदीला संबोधून, आसवांची धार सोडीत कुंती म्हणते आहे -- 


गीत राधेय / 7 


[र 


Ee 9 ५ 02 
= 7 “८५ 1८ 
ہے‎ 


0 کا‎ के 2 
=, > 


“> : 


कैट! 


१ 
۸ 
3 
۷ 





गीत राधेय / 8 


अश्वमाते तुझ्या प्रवाही धाडीते हा बाळ 
तूंच करी मुला परी ह्या तान्ह्याचा सांभाळ।। 


शुरसुता मी उभी पृथा 
कथिण्या तुज मम जीवनकथा 
अर्पियसी मज भोजकरी तो वचनबद्ध प्रजापाळ -१ 


पृथेची मी बनले कुंती 
भोजपुरीची तेजोमय कांती 
उघडले मम आयुष्याचे नवे जीवनद्वार -२ 


अचानक तो येई अतिथी 
जटाधारी, कृष उंच आकृती 
नाचवी तो करी कमंडलू, फेकी चकचकीत झळाळ -३ 


ते दुर्वास महर्षि महान 


आरंभिती घोर अनुष्ठान 
म्हणे ते पंचमहाभूता दास मी करणार-४ 


गीत राधेय / 9 


तातानीं मज दिली आज्ञा 
हो सेविका क्रषिमहायज्ञा 
प्रसन्न होऊनी सेवेवर, त्यानीं दिली जपमाळ -५ 


नसे अन्य स्त्री तुजसम मानी 
होशील तूं वीरांची जननी 
दास होतील शक्‍ती, घेतील तव पोटी आकार -६ 


जिज्ञासा वेढी मज माते 
विसरले मी कौमायति 
नकळत असता एकांती मी केला मंत्रोच्चार -७ 


स्मरले मी त्या सूर्यदेवता 
लोचन آج8‎ हात जोडता 
उभा ठाकला रवि दैदिप्यमान मज करण्या स्वीकार -८ 


तो प्रकाश मज आलिंगीसी 


मी झाले बद्ध त्या तेजाशी 
ओळखे धात्री माझी परिस्थिती तात्काळ -९ 


गीत राधेय / 10 


br RE 


नऊ मास वाढवी मी त्या तेजा 
गुप्खबर ही ना कथिली दुजा 
पितृकुलावर असती कोसळली कलंकमाळ -१० 


मी भोजकुमारी बनले आई 
श्री भास्वानांच्या तेजापायी 
मंत्राची त्या उत्कंठा पेटवूनी गेली जाळ -११ 


मी दुर्दैवी कुमारी माता 
लपविण्या ही अघटित वार्ता 
वाहिला तव लाटांवरती दिव्य भास्करकुमार -१२ 


आज ही ममतेची हार 
व्यर्थ स्त्रवत ही दुग्धधार 
बंध तुटे ह्या हृदयाचे, मन होई घायाळ -१३ 


सांभाळी मज बाळा, चंद्रिमा 
हात जोडिते माते निलिमा 
पोचीव कुणा भाग्यवतीशी माझा श्रेष्ठ अलंकार -१४ 


नको कुणा जिवीत असले 


मी कुमारी कुंती फसले 
हे परमेशा, अपराधी मी, निष्पाप माझं बाळ -१५ 


गीत राधेय / 11 


ओळखीन मी बाळा माझ्या 
हा कवचकुंडलांचा राजा 
सुर्यात्मजा सोबती तुझा, माझी अखंड अश्रुधार -१६ 


आदित्या करी तू अंकुश पोषण 


मनीं इच्छीते पाहण्या तो क्षण 
भेटेन मी फिरून बाळा, तो कुंतीचा सुखकाळ -१७ 


गीत राधेय / 12 


२ 


कुंतीच्या आग्रहावरून धात्रीने एका कोळ्याला बोलावले व त्या पेटीचा प्रवास शोधण्यास फर्मावले. 
त्या पेटीचा प्रवास कळला. ती पेटीका अश्व नदीतून चर्मण्वती नदीत गेली. मग ती कनकपुराजवळ 
यमुनेत गेली. यमुनेतून ती प्रयागजवळ गंगेत गेली. प्रयागापासून पन्नास योजनांवर ती काशी राज्याजवळ 
अंग देशातील चंपानगरीत गेली. त्याच वेळी एक सारथी पत्नीसह गंगेत स्नान करीत होता. पुढे - 


गीत राधेय / 13 


e‏ = > ممت ۔ سے 


۸۷ iii 





गीत राधेय / 14 


निवेदक: 
अधिरथ-राधा करीत असता गंगेमध्ये स्नान 
तरंगत आला पेटीकेतून जेष्ठ कुंतीपुत्र महान।। 


दूर्वा कंकणदिरूप नाडा दोरा करीतो रक्षण पेटीचे 
नवल वाटे दोघां त्या नवजात अर्भक भेटीचे 
पुत्रहीन ती समजून गेली हे ईश्वरी दान -१ 


आनंदली ती पती-पत्नी देखूनी त्या सुकुमाराला 
कवटाळी राधाई ती छातीशी त्या तान्ह्याला 
स्वत:चे न राही त्या, साध्वीला देहान -२ 


पाही अधिरथ कौतुके त्या तेजस्वी सुपुत्राला 
भिडवी स्वत:ची लोचने तो दिव्य त्याच्या नेत्राला 
चिंतन करी, असेल माता किती ह्याची रुपवान!-३ 


संतोष हा राधेचा नाही ना हो अविघ्न? 
हक्क सांगूनी माता ह्याची आणिल का सुखात विघ्न? 
पण का देई ती मातोश्री तेजा ह्या जलस्नान? -४ 


अधिक कवळिती ओढीने राधा त्या रवितेजाला 
शोभून दिसला असता हा बाळ म्हणे ती राजाला 
विसरूनी गेली विश्व समोरचे, बाळावरती सारे ध्यान -५ 


गीत राधेय / 15 


अवयव सारे निरखून पाही राधा राजकुमाराचे 
श्रवणी कुंडले, लांब तिसरे बोट त्याच्या पायाचे 
राजा होईल नक्की हा, माझा पुत्र भाग्यवान -६ 


विवाहासी झाली वर्षे, कुस न उजवली देवानी 
फळ न मिळे दोघा त्या असंख्य नवससायासानी 
भल्या पहाटे लाभे त्यां खरोखर हे वरदान -७ 


राधाई ती चुंबन घेई त्या बालाच्या गालांचे 
पाहे अधिरथ कवचकुंडले त्या गोंडस बाळाचे 
कुरवाळी ती दोघे फिरफिरूनी पाऊले ती लहान-८ 


रडू लागला भुकेला तो नन्हासा तान्हा 
राधाईला फुटे अचानक दैवी तो पान्हा 
संतोषभरे ती, बाळा देई गात दुग्धपान-९ 


त्या दोघांच्या जीवनातला क्षण हा गोड सुवर्ण 


अधिरथ म्हणे त्या बाळा वसुषेण, राधेचा तो कर्ण 
वाढली त्या पर्णकुटीची सूर्यतेजबले शान-१० 


गीत राधेय / 16 


3 


कर्ण राधेच्या मातृत्वात वाढू लागला. कर्णामागे राधेला एक मुलगा झाला. त्याला “शोण” हे नांव 
ठेवण्यात आलं. अधिरथ हस्तिनापुरात कौरवांच्या रथाचं सारथ्य करीत होता. दैवयोगाने कुंतीचा 
विवाह हस्तिनापुरींचे राजा धृतराष्ट्र ह्यांचे बंधू पंडू ह्यांच्याशी झाला होता. तिथं द्रोण नांवाचे युद्धकुशल 
गुरुदेव राजपुत्रांना विद्या देत होते. आपलाही पुत्र थोर धनुर्धर व्हावा अशी इच्छा अधिरथ मनांत 
बाळगीत होता. ह्याच निश्चयाने एके दिवशी कर्णाला त्याने हस्तिनापुरात जाण्याची तयारी करण्यास 
सांगितलं. बरोबर शोण ही निघाला. आपल्या प्रिय राधामातेस व चंपानगरीस वंदन करीत कोवळा १४ 
वर्षीय कर्ण हस्तिनापुरात जायला निघाला. 


गीत राधेय / 17 





गीत राधेय / 18 


| 


करीत वंदन चंपानगरीस उंचावुनिया हात 
पाऊल टाकी अधिरथि कुरुवंशी राज्यात।। 


राजनगरी महापराक्रमाची 

कुरुराज्याच्या सामर्थ्याची 

मनू, नहुष, हस्ती, जनमेजयाची 

अहंयाती, पुरू 8 

उंच बाड़े, भव्य मंदीरं, कळस आकाशी उदरात-१ 


राजवाडा गोंडस मुलापरी 

संपुर्ण धवल तो संगमरवरी 

गंगातिरी जणू श्वेत सुंदरी 

बसती सहज त्यां चंपानगरी 

मारी भरारी पक्षी भोवती मंजुळ गीते गात-२ 


आंत दालने बहुत दुहाती 

जलतलाव मध्ये वर्तुळाकृती 

सुर्यकिरण जलविहार करती 

कमळे डोले वायुसंगती 

राजहंस ते शुभ्र ऐटीने बागडती पाण्यात-३ 


गीत राधेय / 19 


येई कुणी भरधाव रथातून 

युवराज शिरोमणी दुर्योधन 

अधिरथ वाकून करी अभिवादन 

कर्णलोचने पाही निरखून 

भूमीवर तो उतरे योद्धा एक उंच झटक्यात-४ 


दृष्टी विलक्षण भेदक त्याची 

डेरेदार गदा ती हाती 

स्वयं येई तो कर्णापाशी 

ती कवचकुंडले न्याहाळती 

विजेसारखी ऐट तयाची, एक झंझावात-५ 


वाड्यांत मनोहर महाल अनेक 

खांबें कोरली नक्षी सुबक 

मयुर, कपोत पिंजर्‍यात सुरेख 

दास दासी हर द्वारी सेवक 

कर्ण पाही सौंदर्य भरोनी उत्सुकता डोळ्यांत-६ 


धृतराष्ट्र बैसले सुवर्णासनावरी 

किरीट मस्तकी नक्षी त्यावरी 

अंगीं ल्याली वस्त्र भरजरी 

शेजारी राणी गांधारी 

कृतवर्मा उभा घेऊन राजदंड हातात-७ 


गीत राधेय / 20 


वसुषेणा महाराज कवळीती 

कर्णकुंडले हळूच स्पर्शिती 

अंधत्वाने ते गहिंवरती 

वरदान ईश्वरी पाहू न शकती 

अपराजित हा बालक अभेध्य हिरण्यकवचात-८ 


अधिरथ कथिती नृपा मनोरथ 

करी विनंती जरा घडपडत 

करूनी वंदन कर ते जोडीत 

निपुण करी पुत्रा युद्धार्थ 

राजाज्ञेने उठे कराया सूत क्षत्रियांवर मात-९ 


गीत राधेय / 21 


गुरु द्रोण व कृप यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्ण शिक्षण घेऊ लागला. शिक्षणपूर्तिनंतर आखाड्यात 
आर्यावर्तातील थोर धनुर्धर निवडण्यासाठी स्पर्धा ठेवण्यात आल्या. कुंतीपुत्र अर्जुनाने अतुल पराक्रम 
केला व त्याच्या गळ्यात निलकमळांची माळ घालणार तोच कर्ण आखाड्यात शिरला व त्याने अर्जुनाने 
केलेले सर्व पराक्रम करून दाखवले. शेवटी आवाजाचा लक्ष्यभेद आला. कर्णाचे डोळे बांधण्यात आले. 
नुसता भुंकण्याचा आवाज ऐकून कर्णाने अचूक बाण फेकायचा होता.कर्णाने धनुष्य बाण तयार ठेवला. 
इतक्यात त्याच्या कानी एक मंजुळ आवाज पडला. व काही कळण्याच्या आत धनुतून बाण सुटला. 
कुत्र्याचं भुंकणं सुरू झालं. आवाजभेद करू शकला नाही म्हणून माळ अर्जुनाच्या कंठी घालण्यात 
आली. इतक्यात भिष्म उठले व त्यानी खरा प्रकार सांगितला. कुत्र्याचं भुंकणं सुरू होण्यापूर्वी दूरच्या 
झाडावरची एक टिटवी चिवचिवली होती. व कर्णाने सोडलेला बाण तिच्या चोचीत शिरला होता. हा 
पराक्रम पाहून कर्णाचा जयजयकार झाला. अर्जुनाचा मत्सर वाढू लागला. कर्णाने अर्जुनाला दृंद्राला 
आव्हान केलं पण कर्णाला जेव्हा कुल विचारण्यात आलं तेव्हा तो हरला. दुर्योधन अर्जुनाचा द्वेष करी. 
तो पुढे आला. सर्वांना निक्षून सांगू लागला क्षत्रियत्व कशाला हवं? वीरता बघितली ना तुम्ही? तुमचं 
समाधान होत नसेल तर मी आत्तांच्या आता कर्णाला अंगदेश देऊन टाकतो. हें द्रंद्र झालंच पाहिजे. 
कर्णाला तिथल्या तिथे राज्याभिषेक करण्यात आला. इतक्यात गर्दीतून अधिरथ धावत आला व 
कर्णाला कवेत घेतले. सर्वांना कळून चुकले की कर्ण हा सारथी पुत्र आहे. تع‎ झालं नाही. सर्व कर्णाला 
हिणवू लागले. पण दुर्योधनाने मदतीचा हात पुढे केला. तेव्हा कृतज्ञतेने कर्ण त्याला म्हणतो आहे - 


गीत राधेय / 22 








प 4 7۸‏ کہ 2 
19 سے رت किक)‏ 


(१ 
ہے‎ | 








गीत राधेय / 23 


कर्ण: 
युवराजा, मातीमोल तू कमलपुष्प आज ठेवियसी मुकुटी 
क्षणापुर्वीचा सारथी होसी, अंगदेश अधिपति।। 


जिकियले मी आज पार्था 
प्रदर्शिली मम युद्धकुशलता 
विजयश्री लाभली माझ्या पराक्रमा शेवटी-१ 


धनंजये वाहिली निलकमळ माळ 
हा हारला मनी अधिरथ बाळ 
पितामहानीं कशिली माझी सर्वांना कीर्ति-२ 


अर्जुन तो थरथरे मत्सरी 
कृपाचार्य मज कुल विचारी 
सांगू का मी जन्मलो राधामातेच्या पोटी ?-३ 


सारथी म्हणून हिणविले मला 
हिरा धुळीतला तू उचलीला 
सन्मान दिला अपमान प्रसंगी राहुन माझ्या पाठी-४ 


सिंहासनी बसविले सूता ह्या 
ऋणी जन्मभर राजा तुझिया 
वाटे मारू गदाविरा तुज आज एकच मिठी-५ 


गीत राधेय / 24 


جم تع ES‏ ۳ 


अकल्पित तू केले धाडस 
सिंह बनविला तू हे पाडस 
खर्चिन ही तुझ्याचसाठी बाहुमधली शक्ति-६ 


शस्त्र घेईन तुज, तुजसाठी करी 
मम प्राण अर्पित झाले तरी 
नयनांतील अश्रु हे कृतज्ञता दाविती-७ 


गीत राधेय / 25 


कर्णाचा दुर्योधनाने योग्य सन्मान केल्यानंतर कर्ण शोणासमवेत घरी जाण्यास निघाला. वाटेत 
त्यांना आपल्या दासीबरोबर निघालेली एक सुंदर स्त्री भेटली. ती नदीवरून पाण्याने भरलेले घडे घेऊन 
घरी परतत होती. कर्णाचे ध्यान त्यांच्यावर नव्हते. अचानक रस्त्यात आडवे आल्यामुळे त्या सुंदर 
स्त्रीची कर्णावर नजर गेली. ती जागच्या जागी स्तब्ध राहिली. इतक्यात भरधाव घावणारा घोडा तिच्या 
अगदी आडवा आला व ती धडपडली. घडा फुटला. पाणी कर्णाच्या वस्त्रांवर सांडले. नंतर तिच्या 
सखीकडून कर्णाला कळलं की ती सुंदर स्त्री सूतकन्या असून तिचे नांव वृषाली आहे. तिची आठवण 
म्हणून कर्णाने घड्याचा एक लहानसा तुकडा स्वत:कडे ठेऊन घेतला. कांही दिवसांनी कर्ण नदीकाठी 
सूर्यवंदन करीत असताना त्याला एका स्त्रीचा आवाज ऐकू आला - “वांचवा, वांचवा”. कर्णाने वळून 
पाहिले. पाण्यातून एक घडा वाहत चालला होता व एक स्त्री नदीत गटांगळ्या खात होती. कर्णाने नदीत 
उडी टाकून त्या स्त्रीला वाचवले. ती वृषालीच होती. काही मासांनंतर वृषालीचा कर्णाशी विवाह झाला. 


एकांतात कर्णाची वाट पहात बसली असता, लग्नाच्या पहिल्या रात्री वृषाली मोठ्या आनंदात स्वत:शीच 
म्हणते आहे - 


गीत राधेय / 26 


००० . ا‎ 


NS मकहन 


DSS 


न 


> 


¢) 
2 


¥ 
| | ۱ 
1 
ا0 





गीत राधेय / 27 


वृषाली: 
आज ह्या सूतकन्येचे पुण्य फळासी आले 
मी महाराज्ञी झाले।। 


आठवे दिन तो, आठवे चाहुल 

घडा फुटे तो, लागून पाऊल 

अपराधिनी मी त्यांची - 

भरजरी ते वस्त्र तयांचे मी भिजविले -१ 


आठवे दोर्दड ते प्रबळ 

घेतले मज त्यानी जवळ 

ऋणी सदा मी त्यांची - 

जलात पडले असता त्यानी वाचवले -२ 


आधिरथी ते महावीर भूप 

सदा सर्वदा पूजीन ते रूप 
अर्धांगिनी मी त्यांची - 

मी मनोमनी किती आज हर्षले -३ 


कुंभिनीचे सुपुत्र ते शूर 

वृषालीचे ते प्राणेश्वर 

प्रियभार्या मी त्यांची - 

आज सुखाची सहस्त्र वस्त्रे अंगी मी ल्याले-४ 


गीत राधेय / 28 


[ 


f 


गुरु नाथांचे वासरमणी 
नाथ तयांचे शिष्य बहुगुणी 
वल्लभा मी त्यांची - 
अति आनंदे मी आज न्हावूनी गेले -५ 


दुर्योधना मित्र मानी ते 

रूबाबी जसे भुरूह रानी ते 

स्वामिनी मी त्यांची - 

ऐकता स्लुतिगीते त्यांची श्रवण तृप्त झाले-६ 


अंगदेशीची मी वसुंधरा 

राधेयांची पत्नी सुंदरा 

पट्टराणी मी त्यांची - 

आज ह्या हृदयासी त्या चरणी वाहिले -७ 


झाले माता प्रजाजनांची 

प्रिय कांता श्री राजनांची 

आधार मी त्यांची - 

आज मी खरेखुरे एक स्वप्न पाहिले -८ 


रजनी ती मज बघे नम्रते 

मेदीनीही मला वंदिते 

लाडकी मी त्यांची- 

अस्मानास मी मैत्रेयाचे गुणगान गायिले -९ 


गीत राधेय / 29 


६ 


कर्ण वृषालीच्या सहवासात नांदू लागला. तिच्या कुशीत त्याला स्वर्गीय सुख मिळालं. एके दिवशी 
दुर्योधनाने त्याला आपल्या महालात बोलावून घेतलं. व त्याला कांपिल्यनगरीला जाण्याची विनंती 
केली. तेथे द्रुपद कन्या द्रौपदी हिचे स्वयंवर मांडले होते. व दुर्योधनाला त्याचं निमंत्रण होतं. पण अवघड 
होता. पण दुर्योधनाला द्रौपदी महाराणी म्हणून हवी होती. म्हणून निमंत्रण नसतानाही त्याने कर्णाला 
स्वत:साठी द्रौपदी जिकायला बोलावलं. ही विनंती कर्णाला नाकारता आली नाही. ते दोघे स्वयंवराला 
निघाले. ह्या पूर्वी पांडवांना लाक्षागृहात जाळण्याची कुटील योजना दुर्योधनाने आखली होती पण पांडव 
सुखरूप निसटले होते व ब्राह्मण वेषात स्वयंवराला हजर होते. पण दुर्योधनाला वाटत होतं की अर्जुन 
जगातून नाहीसा झाल्यामुळे कर्ण सहज हा पण जिंकील व द्रौपदी त्याचीच होईल. निवेदक स्वयंवराचं 
वर्णन सांगतो आहे - 


गीत राधेय / 30 








2 
ट्रक 


गीत राधेय / 31 


निवेदक: 
द्रुपदनगरी ती सुरेख सुंदर 
याज्ञसेनीचे सुरू स्वयंवर ।। 


ईशान्येस उभा तो मंडप 
ऐश्वर्यासह सज्ज होई नृप 
प्रवेशद्वारी गगनी भिडले भव्य ते गोपुर-१ 


द्रुपदसचिव ते उभे दारी 
स्वागताची पूर्ण तयारी 
पण जिंकाया आले चोहींकडून राजे शूर-२ 


अश्वारोही, गजारोही कुणी 
स्वर्णमंडीत रथांतुनी कुणी 
कुणी तापस, कुणी नर्तक, बहुरुप्ये नि नटवर-३ 


सहदेव, विराट, भोज, सुषेण 
अंगदेशीचा राजा वसुषेण 
नृपालांच्या आगमनींचे उमटले संतोष स्वर-४ 


पांचाली ती प्रति अप्सरा 


करीन तो पण मीच पूरा 
जो तो सांगे स्वत:चा अधिकार द्रौपदीवर-५ 


गीत राधेय / 32 


۱ रत्नांकित ती सुवर्णासने 
सभास्थानी ती उभी तोरणे 
$ उत्सुकता झळकली मंडपे सर्व नृपांच्या मुद्रांवर-६ 
_ द्रुपदराजा मंडपात येता 
_ जनसागर तो पाळी शांतता 
- पण ऐकाया स्वयंवराचा झाले सारे कान अधिर-७ 


मत्स्य फिरे तो यंत्रावरती 
प्रतिबिंबीत पात्रात खालती 
करून सज्ज जो धनुष्य हाती 
अचुक मत्स्यनेत्रास टिपती 
तोच आजचा पण विजेता 
त्यासी वरील माझी सुता 
विरले सारे संकल्प ऐकता द्रुपद पण तो अति भयंकर-८ 


ET O2 AE ef AMA 


नृप जो पुढे येई पण जिंकण्यासी 

बदे धृष्टद्युम्न थोरवी त्याची 

न जोडवे प्रत्यंचा कुणाशी 

शंका उपजे पण पूर्तीची 

ढग चिंतेचे सरकले हळूहळू राजा द्रुपदमुखावर-९ 


गीत राधेय / 33 


उठे शेवटी कर्ण महारथी 

पेलले धनु लीलया हाती 

सहज चढवून प्रत्यंचा, सायक घेतला धनुष्यावर-१० 
अवरोधले सारे ۴ 
पण वेध घेतला कर्णाचाच 
“सूतपुत्र हा, मी हंसा,” उमटे तीक्ष्ण पांचालीचे स्वर-११ 


पाडूनी धनू खालती तत्क्षणी 
परतला कर्ण, थरथरे आसनी 
हास्य प्रगटले क्रोधाचे त्या दिव्य मुखकमलावर-१२ 


स्तिमित जाहले राजे सारे 
सूर्यपुत्र मनोमनी हारे 
कुल श्रेष्ठ ते, नसे शौर्या मानाचा अधिकार-१३ 


छद्मवेषधारी तो ब्राह्मण 

येई पुढे जिकाया तो पण 

मत्स्यभेद केला त्याने, प्राप्त जाहला रमणीला वर-१४ 
जाहले याज्ञसेनीचे स्वयंवर।। 


गीत राधेय / 34 


0000 0 وو ق 


स्वयंवराला गेलेल्या आपल्या पतीचं स्वागत करण्यास वृषाली तयार होती. पण द्रौपदी शिवाय 
येत असलेल्या कर्णाला पाहून तिने प्रश्नांचा भडीमार केला. सत्य स्थिती कळताच तिला द्रौपदीचा राग 
आला. तिचे सांत्वन करताना कर्ण तिला सांगू लागला- “वसु, जरी मी अपमानीत झालो, तरी आज 
मी धन्य झालो. कारण ज्या पुरुषाच्या दर्शनाची मला ओढ होती तो द्वारकाधीश श्रीकृष्ण मला आज 
स्वयंवर प्रसंगी भेटला.” त्या श्रीकृष्णाची स्तुति करीत कर्ण पत्नीला सांगू लागला- 


गीत राधेय / 35 


eme met Opa. क 








गीत राधेय / 36 


ऐक वृशाली राधेयाचे भाग्य चालुनी आले 
द्वारकाधीश कृष्णरुपाचे आज दर्शन झाले।। 


मधुसूदन तो, रुक्मिणीचा वर 

कीर्तियशाचा तो वीरवर 

स्मित नित्य ते मुखकमलावर 

विष्णूअंश तो पृथ्वीतलावर 

वसुदेवसुत श्रीरंगाने आज कर्णाला भुलविले-१ 


देवकीचा तो एकुलता वीर 

मीरेचा तो प्राणप्रिय धीर 

द्वारकेचा प्रभू योगेश्वर 

मुकुंद तो, तो परमेश्वर 

त्रैलोक्यपति जगदुद्धार पाहुन मन धन्य झाले-२ 


गोपीना भुलविले गोकुळात 

तृणावर्ता जो मारी लाथ 

शकटसूरावर केली मात 

उचलीला गोवर्धन हातात 

परममंगलधाम श्रीपति तोच हा माधव दीनवत्सले-३ 


गीत राधेय / 37 





पूतनाविष ज्यानि शोषिले 

कंसकंदन ज्यानि करविले 

नरकासूरा ज्यानि वधिले 

शिशूपाला ज्यानि नमविले 

कालियासी बालपणी महासागरी ज्यानि धाडीले-४ 


घन:शाम तो पांडवत्राता 

बलरामांचा कनिष्ठ भ्राता 

मनमोहना, जगन्नाथा 

पुराणपुरुष तो जगज्जेता 

पाहतां त्या शामसुंदरा, मनोमनी गुणगान गायिले-५ 


गीत राधेय / 38 


पांडवांना खांडवप्रस्थ देण्यात आले. त्यानी राजसुय यज्ञ केला. ते वैभव पाहुन दुर्योधनाचा अगदी 
जळफळाट झाला. ह्याचवेळी कपटी शकुनीने डाव मांडला व दुर्योधनाला द्युताने पांडवांना जिंकण्याची 
आशा दाखवली. धर्मराजाला निमंत्रण देण्यात आलं. हा सल्ला कर्णाला मनापासून आवडला नाही. 
अशा कपटद्युताने पांडवांचा घात करण्याचा बेत न आखण्याबद्दल तो दुर्योधनाला समजावणीच्या स्वरात 
सांगू लागला- 


गीत राधेय / 39 





गीत राधेय / 40 





नका युवराजा घेऊ त्या द्युताचा आधार 
करमणुकीचा जुगार तो, नव्हे विजयश्रीचे दार।। 


दैवी तो एकेक फांसा 

कोणी देई ना त्यास भरवंसा 
नसे वाव राजकारणी त्याचा 
पाडील तो अंध:कार-१ 


दुबळ्या हातांचा हा खेळ 
मूर्ख घाताचा हा खेळ 
अधिक नका घालवू वेळ 


ऐकुनी शकुनीचे उद्गार-२ 


असला जरी शत्रू तो प्रबळ 
करू एकत्रित कौरववीर दळ 
कुरूंचे त्याना दाखवूया बळ 
अमुच्या आयुधांची धार-३ 


नसे द्युत हा मार्ग वीरांचा 
नसे द्युत हा मार्ग शुरांचा 
द्युत असे जुगार करांचा 
वीरांची ती हार-४ 


गीत राधेय / 41 


कृतहस्त अतिदेवी तो मामा 
जरी द्युतश्रेष्ठ म्हणूनी नामा 
द्युत सहाय्य न घे कामा 

तो पाठीमागून वार-५ 


बाहुबले पराक्रम वीरांचा खास 
अवलंब करावा रणीं त्याचाच 
मुकण्या द्युतें सर्वस्वास 

वेळ न लागे फार-६ 


धर्मराज जरी द्युतलंपट 
मानीन मी हे शुद्ध कपट 
मांडू नका तो द्युतपट 
सर्वनाश घेईल आकार-७ 


गीत राधेय / 42 


का न्यावा. खा و ووو‎ 


و कसम SO SOS‏ 9 پ 1-0999 SS SOS‏ -----,,ت:ی 7 9 9 یہ و 


۹ 


पण शेवटी द्युत खेळला गेलाच. त्यांत धर्मराज सारं काही हरला. राज्य, वैभव, दासदासी, बंधु, 
स्वत: व शेवटी सर्वांगसुंदरी द्रौपदी! दासी म्हणून रज:स्वला एकवस्त्रा स्थितीत द्रौपदीला राजसभेत 
आणण्यात आले. दुर्योधनाने पांचालीला विवस्त्र करण्याची आज्ञा फर्माविली. हे ऐकून कर्ण प्रथम 
मनोमनी स्तंभित झाला. हे योग्य नव्हे असे त्याचे एक मन सांगू लागले. पण दुसऱ्याच क्षणी त्याला 
द्रौपदीस्वयंवरातील तिने केलेला अपमान आठवला. ती म्हणाली होती -”मी सूतपुत्राला वरणार नाही. 
कावळ्याने राजहंसाकडे पाहू नये.” नकळत कर्णाने दुशा:सनाला आज्ञा केली- 


गीत राधेय / 43 








00۵ 
की 7‏ 
پچ وت जळ‏ ہہس ہد رر ری 


| جج 


"(२५०6८५८ 57 < 


गीत राधेय / 44 


राजहंसी का असत वेगळी ते ह्या कर्णा पहायचे 
उठ दुशा:सना सत्वरी, वस्त्र हरव त्या रमणीचे।। 


ही राजश्री पांडवांची 
झाली दासी कौरवांची 
बघसी काय, युवराजाज्ञा पालन तू करायचे-१ 


पांच पतींची ही पांचाली 
पतिव्रता ती कशी झाली? 
दावी हिजला हिची पायरी, कुठवर तिने रहायचे-२ 


रत ही श्यामा कौंतेयांशी 
ब्रते कुणाची कुलटेपाशी ? 
एक स्त्रियेचा पति एक तो, नियम आठवी देवाचे-३ 


आठवते स्वयंवरातील भाषा 
सूतकूळीची ना होईन स्नुषा 
त्याच सूताच्या आज्ञेपायी, फेडून घे तू वस्त्र हिचे-४ 


वारांगना ही विलासिनी 
लज्जारहित कलंकिनी 
पांचापेक्षा एकशे नर हिज अधिक पसंत व्हायचे-५ 


गीत राधेय / 45 


सभागृही ती येई 7 
की तिज केली जाय विवस्त्रा 
लज्जाहरण दु:ख सुस्त्रीचे, कृष्णेला ते दुःख नसे-६ 


कलंकविधुरा कमलनयना 
तन्वंगी म्हणे, याज्ञसेना 
वेगळेपणा बघाया हिचा, नेत्र जागे होई माझे-७ 


थांबलास तू का असा? 


करी विवस्त्रा राजहंसा 
भोगदासीला सभेत ह्या एकवस्त्रही जड व्हायाचे-८ 


गीत राधेय / 46 





१० 


पण वस्त्रहरण झालं नाही. द्रौपदीने कृष्णाचा धावा सुरू केला. दु:शासनाने वस्त्र ओढताच त्या 
वस्त्रातून निळी, हिरवी, शुभ्र अशी वस्त्रं बाहेर पडू लागली. द्रौपदीचं पातिव्रत्य सिद्ध झालं. आपण एका 
पतिव्रतेला विवस्त्र करण्याची भरसभेत आज्ञा केली हे चिंतन करून कर्णाला भयंकर पश्चाताप झाला. 
तो घरी परतला. पण मातेकडे व पत्नीकडे मान वर करून पाहण्याचा धीर त्याला झाला नाही. तो 
अंतर्गृहात गेला. पाठोपाठ वृषालीही शिरली. पण तो तिची नजर टाळू लागला. हे लक्षात येताच वृषाली 
त्याच्या जवळ जाऊन बळेच त्याचे मुख आपल्या सन्मुख करीत त्याला म्हणाली-”मी तुमची वसू. 
नाही ओळखले आज?” कर्णाला एका प्रकारचा दिलासा मिळाला. तो तिला म्हणाला- “वसू, आज 
मी स्त्री जातीचा अपमान केला. तुला मी तोंड कसे दाखवू?” पण वृषाली हट्ट धरून बसली. तेव्हा कर्ण 
म्हणतो आहे - 


गीत राधेय / 47 





गीत राधेय / 48 


कर्ण: 
` धजेना कथिण्या काळीज माझे, स्फुंदूनी रडते ग हे मन 
ना कळे तुज समोर वसू मी, उघडू कसे आज आनन? 


ओळखीले ना मी स्त्रीत्वाला 
ओळखीचा तव कर्ण संपला 
उभा तुजपुढे पशुहूनही हीन पुरुष नादान-१ 


पाहियली मी व्यथा स्त्रियेची 
न मूर्ती ठासली मनी प्रियेची 
विटंबनेशी सहभागी त्या मम होते दोन्ही नयन-२ 


धरूनी तिज ओढिले केसांला 
क्रूर वृकासम कौरव झाला 
आक्रोशित बघता मानीनी फुटले का नच माझे लोचन-३ 


रजस्वला ती नारी होती 
मज सांगवेना कथा ती 
अडवू न शकला कुणी एखादा सभेतला थोर राजन-४ 


अनावृत्त करण्यासी पयोधर 


खांद्यावरचा उडविला पदर 
दिले आज त्या कृत्या वसू मी हसतमुखी प्रोत्साहन-५ 


गीत राधेय / 49 


आज्ञा माझी दु:शासनासी 
ते खेच वस्त्र, ती क्षुद्र दासी 
दिधले मी वेदज्ञां सभेत उघडपणे आव्हान-६ 


हात घालता त्या वस्त्राला 

हाक मारी ती श्रीकृष्णाला 

ओढओढूनी कौरव थकला 

वस्त्र पुरवी माधव अबलेला 

अचंभित संभार सारा तो कृष्णपराक्रम पाहून-७ 





नव्हती स्त्री ती, होती स्त्रीता 
सगळ्या चराचराची माता 
होती ती आर्यांची अस्मिता 
महान कुलोत्पन्न ती सुता 
याज्ञसेनी ती विवाहिता 
सम्राज्ञी ती थोर पतिव्रता 
मागू का क्षमा कृष्णेची,सांग वसू मी आता जाऊन ?-८ 


गीत राधेय / 50 


तहो „/ ॐ ह्म 0000 SB fil 


ge” SS SS وف‎ SN व्य, 


१8 


द्रौपदीचे पातिव्रत्य पाहुन धृतराष्ट्राने तिची व पांची पांडवांची मुक्तता केली. पण पुन्हा एकदा 
द्युत खेळला गेला. त्यात धर्म पुन्हा हरला. पांडवांना १२ वर्षे वनवास व एक वर्ष अज्ञातवास अशी १३ 
वर्षे राज्याबाहेर जावे लागले. पांडव द्रौपदीसह वनात निघाले असता कर्ण आपल्या महालात होता. 
वृषालीने पांडवांना पाहिले. मागोमाग सारी प्रजा रडत चालली होती. वृषालीने कर्णाला हाक मारली. 
“नाथ, ते पहा पांडव चाललेत.” कर्ण बाहेर आला. त्याला ते दृश्य पाहून वाईट वाटलं. तो विचार करू 
लागला-*आज मला असं दु:ख का बरं व्हावं? कोण आहे मी?” कर्ण महालात परतला. त्याने एक 
ज्योत पेटविली. त्या ज्योतीकडे टकमक बघत तो विचारू लागला, जणू ती ज्योत सारं काही त्याला 
सांगणार होती- 


गीत राधेय / 51 





गीत राधेय / 52 


कशास यातना ह्या, कशास 7۶۴ 
सांग ज्योती कोण मी? माझा कुठून सुरू प्रवास ? 


किल्मिष का हे छळीते मनी? 

पांडव जाता आज काननी 

पांचाली ती मौन बघोनी,लोचन होई का उदास? 
कंप फुटे का असा जीवास?-१ 


कुंती हळूच ती ढाळी आसवे 

प्रजा सारी रडे तिजसवे 

दृश्य करूण ते आज बघण्या,उभा मी तासनतास 
का लागे हा शत्रूध्यास?-२ 


हासे शकुनी तो मनोमनी 

जणु जिंकी तो प्रचंड अवनी 

राजपुत्र ते बलाढ्य पांच, घाताने हो कौरवदास 
श्रेय सारे कपट द्युतास-३ 


गीत राधेय / 53 


श्यामा ती पतिव्रता नारी 

त्यगुनी चालली वैभवे सारी 

चिंतुनी तो वस्त्रहरण दिन, अडतो का मुखात घास ? 
होई शरीरा का हा त्रास ?-४ 


आहे कोण मी खराखुरा 

सांग ना तू करूनी धीरा 

का तळमळे मम हृदय हे, की आहे हा आभास? 
तू करी उघड सत्यास-५ 


कवच कुंडले मलाच का ही? 

मम बंधुनाही का ती नाही? 

देणगी ही राजेशाही, PE 7 
ह्या कर मोकळे गुपितास-६ 


युवराजाने मित्र म्हणविला 

सारथ्याचा नृप घडविला 

सागराचा का मिळाला ओहोळास सहवास? 
रंक भोगी का वैभवास ?-७ 


गीत राधेय / 54 


कुंतीशी मम पाऊले जुळे 
हे म्हणणारे धर्म का खुळे? 
कळेल का कोण मी असा एक दिन स्वत:स? 
ह्याचा लागेल का तपास?-८ 
कोणीही का असेना मी 
प्रिय वसूचा मी प्रिय स्वामी 
हेच एकुलते सत्य पटते ह्या जगास 
पटते ह्या कर्णास!-९ 


गीत राधेय / 55 


१२ 


पांडवांशी युद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी दुर्योधनाने राजसभा बोलावली. पांडव पंडूचे औरसपुत्र 
नाहीत म्हणून त्याना राज्य मिळायचं नाही असं त्यानं सभेत ऐकविलं. दुर्योधनाचं हे उग्र भाषण ऐकून 
भिष्म संतापून म्हणाले- “या राज्याचे वंशज कौरव ही नाहीत व पांडवही नाहीत. मी आहे. पांडव हे 
पंडूचे पुत्र नाहीत हे जेवढं सत्य आहे तेवढंच ते पापाचे पुत्र नाहीत हेही सत्य आहे. महाराणी कुंती व 
माद्री ह्यांना ऋषिवर्य दुर्वासांच्या मंत्रापासून झालेले ते तेजस्वी देवपुत्र आहेत. याहुनही भयानक सत्य 
हे की तुम्ही जाणता तसे पांडव पांचच नाहीत. आणखी एक पहिल्यापासून दुर्दैवी असलेला सहावा पांडव 
जगाला कधीही दिसला नाही. त्याच्यासाठी माझं काळीज रोज तिळतिळ तुटतं आहे.” कर्णही त्या 
सभेत हजर होता. काही केल्या त्या सहाव्या पांडवाचं चित्र त्याच्या डोळ्यांपुढून जाईना. तो घरी परतला 
पण हे विचार त्याला स्वस्थ बसू देईना. 


गीत राधेय / 56 





गीत राधेय / 57 


कोण असेल भिष्मकथित तो कुंतीपुत्र सहावा 7 
विलक्षण सत्य शब्द हे करूनी गेले मनात ۱ 


असेल का तो हस्तिनापूरी ? 

असता पांडव का ती दूरी? 

घेरी का दुर्दैवाची फेरी ? 

कुठे सांपडेल का तो,कधी कुणा सहावा पांडव?-१ 


सामर्थ्यशाली असेल का तो? 

राजमंदिरी बसेल का तो? 

कधी जीवनी हसेल का तो? 

जन्मापासून कुणी न पाहिला कोण तो सहावा पांडव?-२ 


तो मंत्रशक्तिने झाला असेल का? 

तो संतोषजलें न्हाला असेल का? 

तो सुखवस्त्रे ल्याला असेल का? 

तो असा दुर्दैवी का, पंडुपुत्र सहावा पांडव ?-३ 


गीत राधेय / 58 


पांडवसमेट जर हो अशक्य 

येणे का त्या होईल 7 

पांडवांशी अंती करूनी ऐक्य 

येऊन अचानक कुरुराज्ये मदत करील सहावा पांडव ?-४ 


असेल का तो धनुर्धारी? 

जिंकील का तो अवनी सारी? 

अस्वस्थ दर्शनासी का नारी? 

बलशाली भीमासम असेल का गदावीर सहावा पांडव ?-५ 


त्यापुढे मी कमी पडेन का? 

त्याची माझी भेट घडेल का? 

त्याच्याशी मी कधी लढेन का? 

पांची पांडवांहुनही सरस असेल सहावा पांडव? -६ 


गीत राधेय / 59 


१३ 


पांडवांचा द्वैतवनांतील वनवास चालू असता दुर्योधनाच्या मनात एक योजना उमटली. आपले सारे 
सैन्य, द्रव्य घेऊन तिथं जावं व पांडवांना त्याचं प्रदर्शन करावं असा त्याचा हेतू होता. पण झाले 
वेगळेच. तिथंच एका सरोवरात चित्रसेन गंधर्व आपल्या स्त्रियांसह जलक्रिडा करत होता. त्याचा संकेत 
मोडून दुर्योधनाने व कर्णाने त्याच्यावर स्वारी केली पण कौरव सेनेचा गंधर्व सेनेने धुव्वा उडविला व 
त्यांच्या स्त्रियांना पकडून ठेवले. ह्या वेळी एक सैनिक पांडवांकडे गेला व त्यानां सारी हकिगत कथन 
केली. धर्माने भीम व अर्जुनाना त्यांच्या मदतीला पाठविले. कौरवांची सुटका झाली. दुर्योधनासहीत कर्ण 
घरी परतले. घरी पोहोचताच वृषाली कर्णाची एक प्रकारे कानउघाडणी करीत आहे- 


गीत राधेय / 60 





गीत राधेय / 61 


वृषाली: 
हीच का अपुली कीर्ति, हाच का पराक्रम नाथा? 
ज्ञात आम्हां द्वैतवनांतील राजेशांची शौर्यकथा।। 


चित्रसेन जलीं खेळत असता 
मोडलात त्यांच्या संकेता 
का भिडलात त्यांसी जाऊन, का घेतले सायक हाता?-१ 


फिके पडले साहस तुमचे 
विशाल बळ ते गंधर्वाचे 
गांगरले योद्धे सारे, अंबरातून शरवृष्टी होता-२ 


शस्त्रास्त्रांचा होता मारा 
फिरला रथ तुमचा माघारा 
हेच का रणकौशल्य पाहू, पांडवांशी झुंझता ?-३ 


दिपला तुम्ही मायास्त्राने 
छळले तुम्हां त्या अस्त्राने 
कुणी दडले कुंजराआड, कुणी सोडले रथा-४ 


धरियले कौरव स्त्रियानां 
स्यंदनातून पळविले तयानां 
शरसंभार विसरलात का, त्या माऊलीना धरता?-५ 


गीत राधेय / 62 


सहाय्या धावले धर्म ते 
भीमार्जुन योद्धे खरे ते 
संकोच तुम्हा वेढी का, धांवताच ते सुटके करीता ?-६ 


म्हणे धर्म आतिथ्य स्वीकारा 
आठवी त्यांच्या उपकारा 
गर्वाचा पडला विसर का, पांडवांकडे झुकता ?-७ 


विरला कुठे पुरुषार्थ तो? 
विजय पांडवांसी सार्थ तो 
मिळाली ना धुळीस इच्छा गंधर्वांनी घेरता ?-८ 


गेलात दायादां हराया 


झाला कारण त्यांच्या विजया 
सांगा कशी गाऊ मी, कौरव थोरवी आता ?-९ 


गीत राधेय / 63 


१४ 


वृषालीने केलेली कानउघाडणी कर्णाला आवडली नाही. तो मग कौरवसभेत गेला. तिथंही 
सर्व जाणत्या शूरांची-भिष्म, द्रोण, कृप ह्यांची कुत्सित बोलणी त्याला ऐकावी लागली. “गंधर्वासमोरून 
पळ काढला” म्हणून कर्णाची सर्वत्र निंदा होऊ लागली. कर्णाला हे सहन झाले नाही. तो 
दिग्विजय करण्याच्या हेतूने नगरीबाहेर गेला. कुरूंचे सैन्य दळ घेऊन दुर्योधनाकडून आशीर्वाद 


गीत राधेय / 64 





गीत राधेय / 65 


निवेदक: 


नेतृत्व करीत क्षत्रियांचं, सेनापतीच्या लेऊनी माला 
जाई धनुर्धर सारथिपुत्र दिग्विजयाच्या प्रवासाला।। 


करूनी वंदन तातआईना 

कवेत घेऊनिया पुत्रांना 

प्रेमळ अपुल्या दुपत्नीनां 

फुटू पाहणाऱ्या डोळ्यानां 

निर्धारानं थोपवीत तो, वायुजितावर आरूढ झाला-१ 


गजाती, अश्वसाद, पदाती 

कुरूंचा ध्वज शोणाच्या हाती 

शंख गोमुखी ध्वनी फेंकीती 

जयजयकार मुखातून फुटती 

कुरूराजदंड किरणात रवीच्या झळाळू लागला-२ 


जिंकीली भद्रावती त्यांनी 

पांचालांची केली हानी 

द्रुपदनृपाचे हात बांधुनी 

विचित्र मागे कर्ण खंडणी 

गंगेकाठी समाधीरूपी सुदामन स्मृतींत आला-३ 


गीत राधेय / 66 


लागले पुढे नैमिषारण्य 

घनदाट ते किर्र अरण्य 

कर्ण पराक्रम तो अगण्य 

झाले सैनिक दिपूनी धन्य 

“जयतु' स्वर भेदून गेला हत्तींच्या चीत्काराला-४ 


विख्यात नगरी रामप्रभूंची 

अयोध्या झाली कर्णाची 

जिंकी मिथिला सीतेची 

मूच्छित करी आकृती कृतीची 

सोडुनिया कुसुमपूर मागुती गाठीली विक्रमशिला-५ 


ओलांडी ती सेना गंगा 

शरण आणिले त्यानी वंगा 

नसे युद्ध वा नसे दंगा 

फासे सेना आनंदी रंगा 

ऐकता हे, ताम्रलिप्त तयार तत्काल संधीला-६ 


सहज जिंकिली त्यानी मगधा 

सहदेवाचा जिरविला मदा 

सैन्याची उडविली त्रेधा 

खेळून द्वैरथ,तोमर, शूल, गदा 

शुभवार्ता कथिण्या ही हेर हस्तिनापूरी धावला-७ 


गीत राधेय / 67 


शरणागत राजा भानू तो 

पुरुजिताला धूळ चारितो 

मत्स्य राज नतमस्तक तो 

चार अक्षौहिणी चमू तो 

विजयसुमने गुंफित मालेत दिग्विजयाच्या चालला-८ 


शल्या घेरी दोन दिशांनी 

मद्रदेशीचा नायक मानी 

सूतपुत्रही बुद्धिमानी 

पटवून दिधले त्यां कर्णानी 

तीन दिशांवर विजय मिळवून चालले उत्तरेला-९ 


जिंकीले शेवटी दारद तंगण 

आनंदले सारे सैनिकगण 

शब्द उमटले "जयतु कर्ण! 

जणू एक सूर्य अनेक किरण 

वंदूनी शरयुस अखेरी कर्ण परते हस्तिनापुरीला-१० 


गीत राधेय / 68 


१५ 


दिग्विजयी कर्णाला दुर्योधनाने अत्यानंदाने मिठी मारली. सर्वत्र कर्णाची प्रशंसा होऊ लागली. 
कर्णाने सैन्याची बाणाकार रचना केली. एका सजविलेल्या रथांत मधोमध सेनापती कर्ण हात जोडून 
उभा राहिला. त्याच्या उजव्या बाजूला उपसेनापती शोण राजध्वज घेऊन उभा राहिला तर डाव्या 
बाजूला युवराज दुर्योधन उभा होता. अशी ही भव्य सेना राजयात्रेसाठी निघाली. दुतर्फा प्रजाजन उभे 
होते. त्यांच्या ओठी प्रशंसेचे स्वर मावेनासे झाले- 


गीत राधेय / 69 








गीत राधेय / 70 


प्रजाजन: 
लाभली प्रतिष्ठा फिरून आज ह्या कौरवांच्या हस्तिनापूरा 
महारथीच्या पराक्रमाचा सारे जयजयकार करा।। 
जय कर्णा! जय जय अंगराज! 


गज, अश्व अन रथ, पदाती 
चमूच्या लाटा अशा उसळती 
जणू खवळला सरितापती 
भूभुज कांपले कसे थरथरा-१ 


पराजित तो राजा द्रुपद 
जिकीले शुंडिक, मागध 
जिरविला राजेशांचा मद 
कर्ण अमुचा धनुर्धर खरा-२ 


करभार देऊन भूप शरण 
विविध रत्ने, रौप्य, सुवर्ण 
परतला गेला तिथून कर्ण 
खोवीत विजयश्रीचा तुरा-३ 


सैन्य ते बघा प्रचंड चतुरंग 
पहा सुंदर श्वेत तुरंग 

फेकूया आनंदाने बहुरंग 

आज सन्मानित करू वीरा-४ 


गीत राधेय / 71 


राधेयाचे बळ विशाळ 

कुठे कावळे, कुठे मराळ 
होई सम्राट अधिरथबाळ 
दिधला भारतासी हादरा-५ 


भिष्म, द्रोण, कृप ते सारे 
तेज त्यांचे पडले अपुरे 
म्हणूया मुखी विजयी नारे 
आज सुशोभित झाली धरा-६ 


दावियला सवाँ पराक्रम 
शस्त्रकुशलता अपुली भक्कम 
कर्ण शोभे आज वीरोत्तम 
सत्कारीत करुया ह्या शूरा-७ 


विजय हा वसुशेणाचा 
विजय हा दुर्योधनाचा 
विजय हा प्रजाजनांचा 
विजयोत्सव हर्षभरे करा-८ 


गीत राधेय / 72 


१६ 


कर्णाची किर्ती सर्वत्र पसरली. एक थोर दाता म्हणून जग त्यानां ओळखू लागले. एके रात्री कर्णाने एक 
अद्भुत स्वप्न पाहिलं. साक्षात सूर्यनारायण मानवरूपाने प्रगटले. ते कर्णाला सांगू लागले- 


गीत राधेय / 73 


> ~ ENN IS 





गीत राधेय / 74 


रवी मी, उभा आज असा कथिण्या एक सत्य तुला 
देवेंद्रा तू केले याचक माझ्या दात्या भाग्यवान मुला।। 


शचीरमण तो निर्जरनाथ 
पसरविल तुज पुढ्यात हात 
ताकीद देण्या हजर पुत्रा भविष्य क्षणींची तुला-१ 


वृत्रारी तो पुरूहुत 
ये तारण्या अपुला सुत 
भुलविण्या तुज वाहिल कंठी दानी-गुणांची माला-२ 


धनंजय अर्जुनपिता तो 
तुझ्यापासून त्यास रक्षितो 
कवचकुंडले जन्मगत तव दानरूपे हवीत त्याला-३ 


शक्ति तुझी एकमेक ती 
शक्र हिरावून घेऊ पहाती 
दुष्टभावपूर्ण याचना नाकारण्या तू आहे खुला-४ 


ब्राह्मण वेषधारी ओळख तू 
इंद्र तो, त्या मनीचा हेतू 
म्हणावे त्या, ये माझ्यापुढे सदभावे याचनेला-५ 


गीत राधेय / 75 


ज्ञात मज तुझी थोर महती 
दाता म्हणूनी केलीस कीर्ति 
दानवीर तुजसम पुत्रा त्रिभुवनी तूच एकला-६ 


देशिल जर तू कवचकुंडले 


वर मागावा त्याच्या बदले 
म्हणे वासवा, शक्ति वासवी द्यावी तुझी मला-७ 


गीत राधेय / 76 


१७ 
दुसऱ्या सकाळी नित्यासारखं दान देण्याकरीता कर्ण दानाच्या चौथऱ्यावर येऊन उभा राहिला. सर्व 
याचकानां दान दिलं. इतक्यात एक कृश शरीराचा ब्राह्मण महाद्वाराच्या पोटद्वारातून आत शिरला. पुढे- 


गीत राधेय / 77 





S TES Sug) ६) 





गीत राधेय / 78 


निवेदक: 
संकोचित विप्र तो कृश त्याची आकृती 
एकटा उभा पुढे ऐकूनी दानवीर कीर्ति।। 


काय देऊ तुज मी? धन, धेनू, धाम? 
अन्नावस्त्र देऊ की देऊ अश्व गुलाम? 
हवी काय त्या कर्ण विचारी तुज ब्रम्हज्ञा धरती? - १ 


पुष्पं हवीत की गोड फलं? 
मधुर रस की धान्य तेलं? 
सेवक सेविका हवीत का, की हवीत रत्ने-मोती?-२ 


धेनू नको मज, नच मी गोपाल 
नको मज धरती, नसे मी नृपाल 
नसे मी क्रषी कुणी, का भूर्जूपत्र मज ती?-३ 


तुमचा सेवक स्वत: मी होऊ का? 
तुमच्या मागे असाच येऊ का? 
सांगा बंधो बिन संकोचे मी पाठविन भरल्या हाती-४ 


नाही देऊ शकत दान ते 


मी जे मागेन काही ते 
चाले परतुनी ब्राह्मण, कर्ण चरणां त्या धरती-५ 


गीत राधेय / 79 


कीर्तिला मम काळीमा नका लावू असा 
मनींचा तव विचार मी जाणू कसा? 
सांगा ब्रह्मवर्या उघड आपुली इच्छा काय ती ?-६ 


विप्र बोलला शेवटी करून मंद स्मित 
अंगराजेशा मज तुमची कवचकुंडलं हवीत 
देई हे दान शूरा तू, ब्राह्मण अपुले हात पसरती-७ 


उठे कर्ण थरथरे ताडकन 
देवेंद्रा मम दारी आपण? 
देवमहेंद्रा स्वर्गी पोचली रवीपुत्राची कीर्ति-८ 


हो संपुष्टित स्वर्गसुवर्ण? 
का सिंहासनींचे हो व्याघ्रार्जिन जीर्ण? 
सांगा इंद्रदेवते मज, का हवीत आपल्याला ती?-९ 


कुंडले ही कशी विलग करू? 
कवच हे कुठून अलग करू? 
नाही ना होणार माझी कलंकित. कीर्ति?-१० 


उपस खड्ग कर्णा PRT 


फिरव मुखातून पातं त्याचं 
येईल तव कवचाचा विलग पापुद्रा हाती-११ 


गीत राधेय / 80 





धन्य म्हणे देवेंद्र त्यासी 
कीर्ति तुझी तुज साजेशी 
उठविले वर, फिरविले कर कर्णाच्या सर्वांगावरती-१२ 


या दानाची हो थोर प्राप्ती 
इंद्राची ती वासवी शक्ति 
दिक्कोनी दुमदुमणारी दिगंत दिव्य कीर्ति -१३ 


गीत राधेय / 81 


१८ 


कवचकुंडलांचं दान केल्यानं कर्णाचं अर्धं सामर्थ्यं फिकं पडलं असं म्हणणं चुकीचं नव्हतं. 
अर्जुनाला आव्हान देण्यासाठी काहीतरी करायला भागच होतं. शेवटी दुर्योधनाच्या आग्रहानुसार ब्रह्मास्त्र 
शिकून घेण्यासाठी कर्ण भगवान परशुरामाकडे निघाला. एकदा जवळच्याच रानात शिकारीसाठी भटकत 
असताना वराह समजून एका गाईवर त्याने बाण मारला. त्या गाईची शिंगे काट्यात सापडली होती व 
ती धडपडत होती. बाण लागताच तिने हंबरडा फोडला. कर्ण तिथं जाईतोवर ती अंतक्षण पहात होती. 
कर्णाच्या पायांवर तिने प्राण सोडला. थोड्याच वेळाने एक ब्राह्मण तिच्या नावाने हाका मारत तिथे 
आला. ती गाय म्हणजे त्याचे सर्वस्व होते. बाण लागून गतप्राण झालेली गाय पाहताच त्याचा संताप 
अनावर झाला. व तो शापयुक्त वाणीने रागारागाने कर्णाला शिव्या देऊ लागला- 


गीत राधेय / 82 





गीत राधेय / 83 


ब्राह्मण: 


मारीली गाऊली माझी माऊली तू नष्टा 
क्रुरकर्म्या दूर हो, पुढती उभा का पापिष्ठा? 


कुणा मारू मी हाका आता? 
कोण माझा आता त्राता? 
काय साधले तू वधून माझी शुभा अशी दुष्टा?-१ 


हात तुझा वर उठला कसा? 
सायक धनुतून सुटला कसा? 
गोहत्या करूनी समजसी काय स्वत:सी श्रेष्ठा ?-२ 


हेतुपूर्वक नच का वध हा? 
तू आकर्ण ओढला तेव्हा? 
धरीला नाही का नेम तू मम शुभदेवर भ्रमिष्ठा ?-३ 


शांत होऊ सांग कसा मी? 
शुभेविना जगी राहू कसा मी? 
कशास करी तू सांत्वनाने माझी अधिक चेष्टा ?-४ 


धिक्‌ तुझ्या पराक्रमा रे 
धिक्‌ तुझें जिणें सारे 
स्वस्ति युवका, हीच का तुझी धर्मावरची निष्ठा?-५ 


गीत राधेय / 84 


प्रायश्चित ऐक ह्या पापाचे 
शब्द ऐक माझ्या शापाचे 
नाही क्षमा अपराधासी ह्या कधी नष्टा!-६ 


रुतेल चाक धरणीत रथाचे 


युद्ध करीत असता निकराचे 
वेळी अशा छेदील कंठ तव शत्रू तुझा जेष्ठा-७ 


गीत राधेय / 85 


१९ 


कर्ण गुप्तरुपाने ब्रह्मास्त्र शिकला पण परशुरामाला खरा प्रकार कळताच त्याने कर्णास शाप दिला 
की योग्यवेळी तुला ۱۳۸ आठवण होणार नाही. दोन शापांनी श्रीमंत कर्ण उदास होऊन परतला. 
तेव्हा पांडवांचा अज्ञातवास चालू होता. कौरव त्यांचा शोध घेत होते. पण ते काही केल्या सापडेना. 
अज्ञातवासाचं वर्ष संपायला एक-दोन दिवस राहिले व एक धक्कादायक वार्ता हेराकडून कळ्ळी. विराट 
सेनापती कीचक याला कुणीतरी बुक्क्यांनी ठार मारले होते. कर्णादिकांचं विचारचक्र सुरू झालं. हे कृत्य | 
भीमाचंच असलं पाहिजे. म्हणजे पांडव शेजारच्या विराट नगरांतच आहेत तर. दुर्योधनाने गाई हरण्याच्या 
निमित्ताने विराटवर चढाई केली. पांडव सापडले तर पुन्हा वनवास! विराट असावध होते. हजारो गाई 
हरण केल्या गेल्या. विराट कौरवांच्या मागे लागले. एकाएकी शेकडो बाण कौरवसेनेच्या मागून झेपावत 
यमुनेच्या किनाऱ्यावर अचूक उतरले. बाणांचं कुंपण झालेलं पाहून गाई बिथरल्या व पुन्हा उलट दिशेने 
विराटांच्या नगराकडे धावूं लागल्या. बाणफेक करणारा अर्जुनच होता पण तोपर्यंत अज्ञातवास संपला 
होता. त्यानं संमोहास्त्र सोडून कुरुसैनिकांना निश्चेष्ट करविले. कर्णाला पाण्याचा शिडकाव मारून 
अश्वत्थाम्याने जागृत केले. पुढच्याच क्षणी अश्वत्थामा किंचाळला-“कर्णा $ $ धाव!” समोरचं दृश्य 
पाहून कर्णाला मूर्च्छा येऊ लागली. त्याच्या प्राणप्रिय बंधूचं, शोणाचं मुखकमल अर्जुनानं धडापासून 
वेगळं केलं होतं. शोक करीत कर्ण म्हणतो आहे- 


गीत राधेय / 86 


म 78 7 00800‏ و ق 














(६. ۷ * 
(| ५ تم‎ क्र کال‎ ۱ 
3 8 


NNN, 2 


2 ( उ 
` | (0 &. 
७) 









> 


ت 


गीत राधेय / 87 


कर्ण रथाचं चाक उखडलं, आता खुरडत रखडत चालायचं 
शोणा फिरवी तूही मुख रे, आता जगण्यासाठी जगायचं।। 


कोण हाकील रे रथ दादाचा? 
कोण धरील रे ध्वज कुरूचा? 
उंचावुनिया हात आता रथामागुनी कुणी धावायचं ?-१ 


कोण करील मम सावध आता? 
जीवनमार्गे कर्ण चालता 
गंगेवरचं उत्तरीय उन्हात धावून कुणी आणायचं ?-२ 


उंच उंच तू जासी का रे? 
मम कवचकुंडलांसाठी का रे? 
राधामातेच्या कुशीत आता कुणी रे बिलगायचं ?-३ 


देवेंद्राशी लढशील का तू? 
सुर्यगुरुशी भिडशील का तू? 
भोजन आता कुणा संग मी सांग शोणा रे घ्यायचं ?-४ 


मातेला हे सांगू कसा मी? 


मेघमालेचा कोठे स्वामी? 
दु:ख त्यांचं सांग मी कुठल्या वस्त्रांत टिपायचं ?-५ 


गीत राधेय / 88 


भेटू शकलो ना अखेरीस 
का यावा हा दुर्दैवी दिस? 
लहान म्हणून आता मी कुणावरी रे रागवायचं ?-६ 


जीवन नश्वरतेचा सागर 
अश्रुंनी ह्या भरेल घागर 
सांग क्रूर ह्या जगाशी पुढे कसं मी लढायचं ?-७ 


जिवंत राहील आता एकच 
जगी कर्ण वा अर्जुनच 
प्रतिज्ञेन ह्या तरी मन थोडंसं शांत रे व्हायचं-८ 


हाक मार एक दादा म्हणूनी 


तव आणीन फिरून स्वर्गही भेदुनी 
सुखदु:ख विभागूनी आता सांग कुणाशी रे बोलायचं ?-९ 


गीत राधेय / 89 


२० 


वनवासी पांडव परतले. राजधानीत येऊन राज्यभाग मागू लागले. पण दुर्योधनाने साफ नकार 
दिला. आता युद्ध अटळ आहे व भावाभावात युद्ध होईल ही भीती कुंतीला सतत जाणवू लागली. तिने 
कृष्णाला कर्णाकडे त्याचे जन्मरहस्य कथिण्याकरीता पाठवून दिले. कृष्ण कर्णाला भेटून एकांतात त्याचे 
जीवनरहस्य सांगू लागला- 


गीत राधेय / 90 





गीत राधेय / 91 


कृष्ण: 


न राधेय तू नसशी सूत रे, पंडुपुत्र ज्येष्ठ तू 
रवीकिरणाचं वरदान तू रे, कौंतेय पांडव श्रेष्ठ तू॥। 


कुंती असता बालीका नकळत जपले मंत्रासी 
नाईलाज तो कुमारिकेचा त्यजिले पुत्रासी 
दुर्वासबले जन्मलास तू, अश्वप्रवाही वाहलास तू-१ 


सापडला बालक तो निपुत्रिक राधा अधिरथा 
आरंभिली तिथूनच तव कठोर सूतकथा 
कुरुवंशी राजकुमार तू, दिनकराचा सुकुमार तू-२ 


खूप सोसले कष्ट बांधवा अधिक नको शिक्षा 
टाकूनी देई सूतवेष तो, ये अमुच्या पक्षा 
सम्राटपदी चढशील तू, कुलदिपक कुरुचा होशिल तू- ३ 


येई पांडवा, अंती तरी तव जीवन ठरेल सार्थ 
छत्र धरतील धर्म तुजवर, घोडे हाकील पार्थ 
ज्येष्ठ पांडव होशील तू, सौख्यजलात नाहशील ہچ‎ 


आहे जे जे पांडवांचे तुझेच होईल कर्णा 
नकुल, सहदेव दास तुझे, धरतील तव चरणा 
कृष्णेचा पति होशील तू, चक्रवर्तीपद मिरवशील तू-५ 


गीत राधेय / 92 


धन्य होईल भीमार्जुन भ्राव्रभेट होता 
सत्कारीत तुज करील मानून थोर जगज्जेता 
अग्रज त्यांचा होशील तू, वीरोत्तम म्हणवशील तू-६ 


धाडीले मज मातोश्रींनी कथिण्या तुज सत्या 
टाळण्यास युद्धप्रसंगी तुझ्या बंधुंची हत्या 
वृषालीवर प्रिय तू जन्मजात क्षत्रिय तू-७ 


नको आढेवेढे घेऊ, कर मनासी कठोर आता 
सत्य हे त्रिवार कर्णा, नच ही कथिली मिथ्या कथा 
वेदशास्त्र जाणकार तू, स्वप्न मनींचे कर साकार तू-८ 


गीत राधेय / 93 


२१ 


पण कृष्णाची पांडवांना जाऊन मिळण्याची विनंती ام‎ मान्य केली नाही. तो कृष्णाला 
म्हणतो आहे- 


गीत राधेय / 94 





गीत राधेय / 95 


असताही रविपुत्र थोर मी, सूतकुळी फिरलो अंधारी 
कर्णप्रतिज्ञा कधी न मोडली, क्षमा करावी हरी।। 


त्यागीन ना मी राधामाता 
विसरीन ना मी अधिरथताता 
रास धनाची कुणी मजसमोर ओतली तरी-१ 


अज्ञातवास घृणामय हा 
देवा तूंचि हा न्याय पहा 
तीव्र यातना होता काय तव न्यायप्रिय अंतरी ?-२ 


पंचपांडव वनवासी ते 
द्युत कृष्णा खेळले होते 
द्युत न खेळता, का सापडलो मी अश्रूंच्या पूरी ?-३ 


श्यामसुंदरा माझा नकार 
कथिण्या होते दुःख अपार 
तिळतिळ तुटते अक्षरश: अंतरंग श्रीहरी-४ 


वाहून गेली समेट वेळ ती 


वाहून गेली सारी नाती 
वाहून गेलो अश्वनदीच्या जेव्हा पात्रावरी-५ 


गीत राधेय / 96 


नको कथू सत्य हे पांडवा 
लढतील ना ते कधी माधवा 
पडेल घाव दु:खाचा त्यांच्या मर्मावरी-६ 


दुर्योधना फसवू कसा मी? 
जन्मभरी क्रणी त्याचा मी 
चढविला त्यानेच राजमुकुट माझिया शिरी-७ 


सांगी जाऊन त्या कृष्णेसी 


क्षमा करावी ह्या कर्णासी 
पवित्र ती, असूनही पांच पतींची नारी-८ 


गीत राधेय / 97 


२२ 


कर्णाचे हे उत्तर ऐकून कृष्ण निराश होऊन परतला. कर्णाला शेवटचं पुन्हा विनवण्यासाठी कुंती याचक 
म्हणून दुसऱ्या दिवशी भर सकाळी कर्णापूढे उभी राहिली. पण कर्ण ऐकायला तयार होईना. तो तिला 
म्हणतो आहे- 


गीत राधेय / 98 





गीत राधेय / 99 


जन्मभर तव भावना राही अशा मूक का? 
आज अचानक ये कशास्तव तुज ममतेचा पुळका? 


मूकपणे त्यागिले मज जन्मल्याबरोबरी 
आज ऐन वेळी स्विकारण्या तयार का?-१ 


मज सांगसी तू कळवळून बंधुंचे नाते 
बंधु तुझा कर्ण हे पार्था कथिले का?-२ 


“सूत, सूत' अवहेलना देखिली तू लोचना 
त्याचवेळी ममतेचे धागे ना जुळले का?-३ 


तयार तू स्विकारण्या, जग न स्विकारील ते 
राहीन सूतपुत्र मी त्रिवार सत्य हेच ऐका-४ 


रडलो मी जीवनी न पाहिले कधीच सौख्य 


जन्मरहस्य सांगूनी दिले अधिक दु:ख का-५ 


युवराजकृपेने आज मी मिरवितो अंगराज 
युद्धप्रसंगी अशा त्या फसविणे योग्य का ?-६ 


गीत राधेय / 100 


वर्षानुवर्ष संपली ती, होतो बाल, झालो नृपाल 
केवळ आजचा सापडे भेटीचा शुभमुहूर्त का?-७ 


फक्त दु:खकढ दिधले तू मातेच्या नात्याचे 
कर्तव्ये आईची कधी तू पार पाडलीत का?-८ 


मागी तू जीवनदान पांच पुत्रांना 
प्रथम पुत्रासाठी जीवन तू कधी मागितले का?-९ 


देतो मी अभय वचन, मानू नका हे दान 
अर्जुन सोडून न कुणाची करीन शेवटची सुटका-१० 


राहील तुझे पांच पुत्र, कोणी एक वधता 
‘A? माझे वंदन पहिले, ठरेल अंतिम का?-११ 


गीत राधेय / 101 


२३ 


शेवटी कौरव पांडवांचं युद्ध सुरू झालं. भिष्माला सेनापतीपद देण्यात आलं. आपणास 
जीवनभर अर्धरथी म्हणून अपमानीत करणाऱ्या भिष्मांच्या नेतृत्वाखाली समरांगणावर उतरणार 
नाही अशी कर्णाने प्रतिज्ञा केली. शेवटी युद्धाच्या दहाव्या दिवशी भिष्म पडले ही बातमी ऐकताच 
कर्ण एक कर्तव्य म्हणून त्याना भेटण्यास गेला. कर्ण आलेला पाहून भिष्म डबडबलेल्या अश्रूनी 
त्यास म्हणतो आहे- 


गीत राधेय / 102 














0٦ 





1 || ای 


NS 





गीत राधेय / 103 


भिष्म: 


केले अवमानीत तुज मी बोलून ठायीठायी अर्धरथी 
क्षमा करावी मज पुत्रा, तू महारथ्यांचा महारथी।। 


ये पुत्रा निकटी असा ये 
लोचनेभरे तुला पाहू दे 
नसे कुणी पलित्याबिगर आम्हांसी सोबती-१ 


नको आता अडखळू तू 
जाण माझ्या मनींचा हेतू 
ये बाळा असा दे माझ्या,हात तुझा हाती-२ 


असशील तू सूत ह्या जना 
असत्य सगळ्या त्या कल्पना 
पाळ आज्ञा, अस्तंगत मी कुरूंचा सेनापती-३ 


ऐक हे भयानक सत्य 
तव मातेचे असह्य कृत्य 
नसे तुझा तात अधिरथी, न माता राधा ती-४ 


नाहीस तू रे सुतपुत्र 
कुंतीचा तू प्रथम सुपुत्र 
जाण ती पांडवांशी तुझी अजोड नाती-५ 


गीत राधेय / 104 


केला मी रे नित्य अधिक्षेप 
अपमानित तू प्रत्येक खेप 
नव्हता रे अवहेलण्या हेतू माझ्या मती-६ 


इच्छा तू न लढे पांडवां 
नकळत युद्धा वधे बांधवां 
दूर तुला सारण्या ह्यातून मी प्रयत्नांती-७ 


बाहुबले तू पार्थाहूनी श्रेष्ठ 
हर कौशल्या बंधूंत तू जेष्ठ 
भीमा कोंदणे शक्ति अवगद तव बाहुकंटका ती-८ 


सोड तू त्या नराधमा रे 
जा बंधूंच्या पक्षा जा रे 
तुझ्या दर्शना कुंतीडोळां आतुर पक्षी फडफडती-९ 


धन्य तुझी ही थोर मैत्री 
धन्य कुंती धन्य धरित्री 
घे आशीर्वच हे माझे कर्णा तुज अंती-१० 


करावी तू वचनपूर्ती 


निरहंकारी धरी तू वृत्ती 
कुरूसेनापती बनुनी घे तू धनू तुझ्या हाती-११ 


गीत राधेय / 105 


२४ 


भिष्मपतनानंतर कर्ण समरांगणात उतरला. निवेदक त्याचा पराक्रम कथन करतो आहे- 


गीत राधेय / 106 





गीत राधेय / 107 


निवेदक: 


सुवर्णमंडीत सुमन सुशोभित अपुल्या जैत्ररथात 
उतरला साक्षात सूर्यपुत्र कर्ण समरांगणात।। 


त्याच्या लोहत्राण सर्वांगावरती 
धगधगीत अंगार भासती 
थोपविण्याचं बळ एकल्या पर्वतकाय भीमात-१ 


गरगर फिरवी विजयधनू तो 
शंखनाद त्याचा भेदक तो 
निषाद पर्वतासम भासे पेटलेल्या वणव्यात-२ 


मूर्च्छित तो भीमासी करी 
नकुलाचा तो सारथी मारी 
गाठून फिरफिरून पांडवां तो अडकवी धनू कंठांत-३ 


फेकी तो बस्तिक, गोमुख 
अमोघ सायक सूची, सर्पमुख 
नाराच, जिद्मा, सुवर्णपंख करी शत्रूचा घात-४ 


करी रक्‍तमय सारी सेना 
सैनिकांची केली दैना 
घुसळून टाकी पांडव सेना तो मोठ्या थाटात-५ 


गीत राधेय / 108 





रथ भक्कम करी तो चूर्ण 
वचन आपुले करी तो पूर्ण 
छेदी कंठनाल कुणाचे, तोडी कुणाचे हात-६ 


करी निष्ठेने कार्य पित्याचे 
कुरूक्षेत्राला पोळण्याचे 
चमके कर्ण धरतीवर, मित्र आकाशात-७ 


कधी तोमर, कधी शूल, गदा 
चमुची तो उडवी त्रेधा 
सहज फेकी शस्त्रात्रे, चपळ तयाचे हात-८ 


बाणाग्रानां विष लावूनी 
गजदलावर देई फेकूनी 
योद्धे चेंगरत कुंजर पळे मिळेल जेथे वाट-९ 


कांपे पांडव नाव ऐकतां 
कर्ण शरसंभार फेकतां 
कर्णरुपाने उभा ठाकला आदित्य तो साक्षात-१० 


गीत राधेय / 109 


२५ 


शेवटी कर्ण व अर्जुन सामोरे आले. दोघांची घनघोर लढाई सुरू झाली. गेल्या सोळा दिवसांत 
अशी चित्तथरारक बाणफेक कुणीही पाहिली नव्हती. अर्जुनाचं सारथ्य श्रीकृष्ण करत होता. कर्णानं कधी 
चुकूनसुद्धा एकही बाण कृष्णाच्या दिशेनं फेकला नाही. अर्जुनकर्णाच युद्ध चालूच होतं. सर्व सर्व प्रकारची 
शस्त्रं त्यानी एकमेकांवर फेकली. शेवटी निर्वाणीचं म्हणून महेंद्रपर्वतावर प्राप्त केलेलं परशुरामाकडील 
आथर्वण शस्त्र कर्णानं अर्जुनावर फेकलं. पण कृष्णानं रथ फिरवून तो मारा चुकविला. ह्याचवेळी कर्णाचा 
रथ रणभूमीत फसला. सर्व सामर्थ्य एकवटून सुद्धा ते रुतलेलं रथचक्र हलेना. पण कर्णाची बाणफेक 
चालूच होती. एका मर्मभेदी बाणाने त्याने अर्जुनाला मुर्च्छित केले. ते पाहून त्याने आपले विजयधनुष्य 
खाली ठेवलं नि चिखलात दोन्ही हात खुपसून रथचक्र बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करू लागला. हा एकच 
क्षण होता की कर्णाच्या हातात धनुष्य नव्हतं. कृष्णानं औषधी वनस्पती नाकासमोर धरून अर्जुनाला 
सावध केले .पण कर्णाला नि:शस्त्र पाहून त्याने गांडीव धनुष्यही खाली ठेवलं. कृष्ण अर्जुनाला म्हणाला- 
“अर्जुना, तुझा अंजलिक बाण सोड. ही आज्ञा आहे.” तेवढ्यात कर्णाने अर्जुनाकडे पाहिलं. तो 
अर्जुनाला ओरडून सांगू लागला- “अर्जुना, थांब! मी नि:शस्त्र आहे. नि:शस्त्र पदस्थावर शस्त्र फेकणं 
युद्धधर्म नाही.” पुन्हा अर्जुन भांबावला. अर्जुनाला खंबीर करण्यासाठी कृष्ण त्याला म्हणतो आहे- 


गीत राधेय / 110 





गीत राधेय / 111 


कृष्ण: 
अर्धचंद्राकृती अर्जुना सोड अंजलिक बाण 
गोड संधी ही एक क्षणींची कर कर्णा निष्प्राण।। 


जीवनभर तव द्वेष करोनी वचनबद्ध हा सूत झाला 
देवेंद्राची शक्ति वासवी तुझ्यासाठी घेऊन आला 
धनुर्धारी तू पार्थ वीरोत्तम, ह्याला दावी ह्याचे स्थान-१ 


नको भांबावून जाऊ तू ऐकूनिया त्याचे उद्गार 
होई खंबीर न दे डळमळू तुझा युद्ध निर्धार 
धर्मपंडिताचे ह्या तू स्वीकारी धर्माचे आव्हान-२ 


विलासीनी म्हणविली द्रौपदी होता का तो धर्म? 
पांडव झाले ते वनवासी, नव्हता का अधर्म? 
लाक्षागृहीची ऐकूनी वार्ता, का फुटले नाहीत कान?-३ 


कोवळा नवविवाहीत पुत्र तुझा अभिमन्यू तो 
घेरले त्या ह्यासहीत सहांनी, धर्म कोठे लपला तो? 
तेच कर धनंजया आता मागती जीवनदान-४ 


गेला हा द्वैतवनीं प्रदर्शित करण्या कुरूंचे धन 
तेव्हा वाणी धर्माची का नच करी ऐसे रूदन? 
उचल अर्जुना धनुष्य गांडीव, दावी शेवटचे प्रयाण-५ 


गीत राधेय / 112 


ए 


पाही तूची धरतीलाही भार असह्य हा 
रणभूमीत रथाचे त्या चाक रुतले पहा 
कंठनाल तू छेदून टाकी, हो वीरोत्तम महान-६ 


कृष्णमुखातून सुटलेल्या ह्या शब्दांनी अर्जुनाला स्फुरण दिलं. त्यानं अंजलिक बाण सोडला. कर्णाचं दुर्दैवी 
जीवन संपुष्टात आलं. कर्णाच्या अंतिम इच्छेनुसार श्रीकृष्णाने अमिन टेकडीवर त्याचे अंत्यसंस्कार केले. वृषाली सती 
गेली. कर्णाची कीर्ति तिन्ही लोकात पसरली. त्याचा दानशूरपणा अमर राहिला. वर्षोनूवर्षे प्रत्येकाच्या ओठांवर हेच शब्द 
राहिले आणि अखंड राहतील- 
“महाभारत महासंग्राम महासेनापती 
महापुरुष असा भूतली पुन्हा होणे नाही!” 


नै म म 


गीत राधेय / 113 


RAS‏ چو 


ا 


: ٦ || 





प्रकाशित साहित्य 
१९९४ 'पारजत - परमळ'. 
२००७ 'क्लिनीकल फार्माकोलाॉजी 
अण्ड रेॅशनल 
२००८ 'स्टेथोस्कोप'. 
२०११ वर्षी “इन्स्टंट 








